सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सन २०१३-१४ या वर्षाचा 
पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: (१)शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, 
दि.९ सप्टेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व शासकीय 
कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी प्रहास्तीपत्र व 
सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना ARAM सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०१३-१४ या वर्षाकरीता खालील तक्त्यातील 
गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशस्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व 
वेळ स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


कृपया श्री.भिमसेन मारुती ढोके, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई यांचे नाव 
चुकीने श्री.भिमसेन मारुती डोके असे नमूद करण्यात आले आहे. तरी त्यांच्या नावात दुरुस्ती 
करुन “श्री.भिमसेन मारुती ढोके” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९१११४४५०११७१८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrashekhar ० 


8893d1513ab2ea4a7f8c612a3 1ac748bd0Sab00efdSe2 


'2e36d29, 


22९ 
INumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d568094459d7 
la ha a r Os h | ff8219a1f968860a43 189, -Chandrashekhar Pri 


2019.09.11 14:57:24 +05'30' 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी (चंद्रशोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी 
सचिव 

४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग 
व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 

१४.सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६.सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७.श्री.अशोक मोहिते, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय 

१८. श्रीमती मनिषा मुणगेकर, लिपीक, मंत्रालय 

१९.श्री उत्तम ना.मेंडके, लघुटंकलेखक, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 

२०.श्री.भिमसेन मारुती ढोके, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२१.श्री.सुभाष गंगावणे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२२.श्री.उदय डी.डाफरे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२३.श्री.दिलीप कुमावत, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२४.श्री डि एस महाजन, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२५.श्री एस.एस.देशमुख, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, पुणे 

२६.श्री.सुनिल सर्जेराव पाटील, अनुरेखक, मुख्य अभियंता, पुणे 

२७.श्री.शत्रुघ्न सखाराम केंद्रे, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 

२८. श्री रत्नाकर लक्ष्मण मळाले, कनिष्ठ, मुख्य अभियंता,औरंगाबाद 

२९.श्री.शेख अयुब शेख कादर, संगणक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 

३०.श्री.शिरीष शामसुंदर गढीकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, अमरावती 

३१.श्री.राजू शिवाजीराम आगरकर, आरेखक, मुख्य अभियंता,अमरावती 

३२.श्री.अतुल एम.साकरकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३३.श्री सुनिल बळीराम नक्षिणे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३४.श्री.के.एन.भोयर, प्रमुख आरेखक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३५.निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


